जिल्हा परिषद कर्मचा-यांचे भविष्य 


निर्वाह निधीचे लेखे ठेवण्यासाठी मंजूर 
करण्यात आलेल्या ४३ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : भनिनि-६९२१/प्र.क्र.३८/आस्था-१० 
बांधकाम भवन इमारत, १ ला मजला, 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२२. 
संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, HATH: आयएमव्ही-१०७९/(सीआर-२४-ओ)/२/४०, 
दि.०४/१२/१९८०. 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक. टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दि.२१/०६/२००३. 
3) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: जीपीएफ-१००७/प्र.क्र.१२/आस्था-११, 
दि.०८/०३/२००७. 
४ शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: जीपीएफ १००८/प्र.क्र.१३/आस्था-११, 
दि.२१/०२/२००८. 
५) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: जीपीएफ-१००९ /प्र.क्र.२५ /आस्था-११, 
दि.२५/०३/२००९. 
६) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: जीपीएफ-१०११ /प्र.क्र.१२ /आस्था-११, 
दि.२५/०३/२०१०. 
७ शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: जीपीएफ-१०१० /प्र.क्र.५ /आस्था-११, 
दि.२६/०३/२०१०. 
८) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: जीपीएफ-१०१२ /प्र.क्र.१/आस्था-११, 
दि.२७/०३/२०१२. 
९) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: जीपीएफ-१०१२ /प्र.क्र.१७२ /आस्था-११, 
दि.२१/०३/२०१३. 
१०) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: जीपीएफ-२०१३ /प्र.क्र.१२३ /आस्था-११, 
दि.०४/०४/२०१४. 
११) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: जीपीएफ-२०१४ /प्र.क्र.१९१ /आस्था-११, 
दि.१६/०३/२०१५. 
१२) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: भनिनि-६९१५ /प्र.क्र.३१५ /आस्था-१०, 
दि.२८/०३/२०१६. 
१३) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: भनिनि-६९१५/प्र.क्र.४७/आस्था-१०, 
दि.३१/०३/२०१७. 
१४) शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग, क्रमांक: भनिनि-६९१७ /प्र.क्र.३३७/आस्था-१०,दि.३१/०३/२०१८. 
१५) शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग, क्रमांक: भनिनि-६९१७/प्र.क्र.३३७/आस्था-१०, दि.१५/१०/ २०१८ 
१६) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/ २०१९. 
१७) शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग, क्रमांक: भनिनि-६९१७/प्र.क्र.४९/आस्था-१०,दि.०९/०५/२०१९. 
१८) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९. 


शासन निर्णय क्रमांकः भनिनि-६९२१/प्र.क्र.३८/आस्था-१० 


१९) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२/०२/२०२०. 
२०) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२० 
२१) शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग, क्रमांक: भनिनि-६९१९ /प्र.क्र.४९ /आस्था-१०,दि.१३/११/२०२० 
२२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.१५/०२/२०२१ 
२३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

जिल्हा परिषद कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे ठेवण्यासाठी विभागाने संदर्भ क्र.१ ) 
येथील झासन निर्णयान्वये एकूण १९९ पदांना मंजूरी दिली होती. त्यानंतर काही जादा पदे वगळून 
एकंदरीत २८३ पदांना शासन निर्णय दिनांक २२/८/१९८३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा 
शासन निर्णय, दिनांक ३०/०६/२००३ अन्वये मा.मुख्य सचिव समितीने दिलेल्या सहमतीनुसार जिल्हा 
परिषदांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या कामासाठी सुधारीत आकृतिबंधानुसार एकूण २८६ पदांना जिल्हा 
निहाय मंजुरी देण्यात आली. वरील संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक ०८/०३/२००७ नुसार जिल्हा 
परिषद कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे ठेवण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०३/२००७ ते दिनांक २९/०२/२००८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. 

वित्त विभागाच्या दिनांक २८/०२/२००३ च्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, सदर योजनेतील पदांचा 
निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारीत आकृतिबंधानुसार २८६ पदांपैकी उप लेखापाल-१२, वरिष्ठ 
सहाय्यक-४५, कनिष्ठ सहाय्यक-१५७ व परिचर- २९ अशा एकूण २४३ पदांना स्थायी करण्यास व 
कनिष्ठ सहाय्यकांच्या २०० पदांपैकी (१५७ स्थायी पदे वगळून) ४३ अस्थायी पदांना उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
शासन निर्णय क्र.४ अनुसार ०१/०३/२००८ ते दि.२८/०२/२००९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
सदरहू कनिष्ठ सहाय्यकांच्या ४३ अस्थायी पदांना यापूर्वी या विभागाच्या संदर्भ क्र.२१) येथील शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंतच्या कालावधीकरिता एकत्रितरीत्या 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२२) व २३) येथीळ शासन निर्णयास अनुसरून उक्त ४३ पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंतच्या कालावधीकरिता एकत्रितरीत्या मुदतवाढ 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भनिनि-६९२१/प्र.क्र.३८/आस्था-१० 
शासन निर्णय :- 

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे ठेवण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
सोबतच्या प्रपत्रातील कनिष्ठ सहाय्यकांच्या ४३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२१ ते दिनांक 
२८/०२/२०२२ पर्यंतच्या कालावधीसाठी या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
०१. या पदांच्या वेतन व भत्ते यासाठी होणारा खर्च “२०५३-जिल्हा प्रशासन ०९३/जिल्हा आस्थापना 
(५) स्थानिक क्षेत्रातील योजना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम 
१८३ अन्वये अनुदाने (आस्थापना अनुदाने) (सहाय्यक अनुदाने) (स्थानिक क्षेत्र जिल्हा परिषद कमर्चा- 
यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्याच्या परिक्षणाकरिता कर्मचारी वर्ग” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात येऊन चालू वर्षासाठी उपलब्ध झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
०२. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दि.२१ 
जून, २००३, शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ४ 
ऑक्टोबर, २००४ व शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्रक्र ८/१६/आपुक दि. २१ फेब्रुवारी 
२०१९ व झासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 
तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय दिनांक दि.१५ फेब्रुवारी २०२१ आणि दि.१० ऑगस्ट २०२१ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०२२८१५१७३६०१२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra Saleen 
विधाता 
(र. ई. गिरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
२. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
३. प्रधान सचिव,वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई-४०० ०३२, 
४. सर्व विभागीय आयुक्‍त,विभागीय आयुक्‍त कार्यालय. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः भनिनि-६९२१/प्र.क्र.३८/आस्था-१० 


५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ , मुंबई /नागपूर (५ जादा प्रतींसह) 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी. 

. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र, मुंबई (१५ जादा प्रतींसह) 

उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/ 
नागपूर 

१०. वित्त विभाग-व्यय-५/अर्थसंकल्प-१९, मंत्रालय, मुंबई, 

११. निवड नस्ती आस्था-१०. 


eo (२ GS —& 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः भनिनि-६९२१/प्र.क्र.३८/आस्था-१० 
प्रपत्र 
शासन निर्णय क्रमांक : भनिनि-६९२१/प्र.क्र.३८/आस्था-१० 


दिनांक -- २८ फेब्रुवारी, २०२२ 
कनिष्ठ सहाय्यक 


१ 
१ 


प 
त 


धुळ 


tt 
Mi 


Ae) 


शासन निर्णय क्रमांकः भनिनि-६९२१/प्र.क्र.३८/आस्था-१० 


बुलढाणा 
अकोला 


वाशिम 
यवतमाळ 


भडारा 


गोंदिया 


Xx 
au 


ok 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


